मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई यांच्या 
अंतर्गच्या अनुसूचित जमातीचे जातीदावे 
अवैध ठरलेल्या कर्मचा-यांच्या अधिसंख्य 


पदांना मुदतवाढ देणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. २२ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१९ 
2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब, 
दि.३० जून, २०२० 
3) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१ 
दि.२९ सप्टेंबर, २०२० 
४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/ १६-ब 
दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० 


प्रस्तावना -: 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध 
ठरलेले, अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास प्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणत्याही 
मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले अधिकारी / कर्मचारी, अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले 
अधिकारी / कर्मचारी तसेच ज्या अधिकारी व कर्मचा-यांनी त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध 
ठरविण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात माननीय न्यायालयात याचिका दाखल केल्या 
असतील, मात्र त्यांच्या प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयाने किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अवैध 
ठरविण्याच्या समितीच्या निर्णयास स्थगिती दिली नसेल ST अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर 
वर्ग करून त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या अधिपत्याखालील मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या अंतर्गतच्या ११ 


कर्मचा-यांकरिता संदर्भ क्र.3 च्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये, अधिसंख्य पदांवर सेवा वर्ग 
करण्यात आलेल्या / नियुक्त्या देण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचा-यांच्या अधिसंख्य पदांवरील नियुक्त्यांना, 
अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यांनतर पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिळे असते तर 


ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१ 
त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 


३. मुख्य अभियंता (विद्युत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या अंतर्गतच्या संदर्भ क्र. ३ च्या शासन 


निर्णयान्वये निर्माण केलेल्या ११ अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ व ४ या शासन निर्णयांमधील तरतुदींच्या अधीन राहून 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
यांच्या अंतर्गतच्या प्रपत्र 'अ' व प्रपत्र 'ब' मध्ये नमूद कर्मचा-यांच्या ११ अधिसंख्य पदांना यापुढील ११ महिने किंवा 
ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या 
शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २१ डिसेंबर, २०१९ व दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर होणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या कार्यालयात कार्यरत आहे, त्या 
कार्यालयाच्या वेतनासंबंधिच्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२२१२२७४४३४१८ असा आहे. हा sear डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
=IN, 


DN: c o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
J AH ANG | R INT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

25. 4d0441bc151d360aa9723b622b5ac853f58450638828ec 

884811 13237138E9D6B976B2AFE05SD, 

KYA M U D D | N KH A N serial yer=D8DF82CCD8641 1440F872E806944C68D20B4533D6C 

707 11D1337F7E8B66, cn=JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 

Date: 04.22 12:36:12 +05'30" 

(जहांगीर खान) 


प्रत-१. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सा.बां.) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
३. अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१ 


४. सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. प्र.महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई. 
९. सर्व सह सचिव / उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, वान्द्रे (पूर्व, मुंबई. 
१३. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बां धकाम विभाग. 
१४. कार्यासन प्रश्ञासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


aR निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१, 


दि. २२ एप्रिल, २०२१ सोबतचे सहपत्र. 


प्रपत्र अ 


मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या अंतर्गतच्या कर्मचा-यांनी अनुसूचित 
जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव निर्माण केलेल्या अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ 


द्यावयाची पदे 
अ. । कर्मचा-याचे नावा | पदनाम व गट ।सेवानिवत्तीचा | अधिसंख्य अधिसंख्य 
क्र. दिनांक पदावर सेवा वर्ग | पदावर देण्यात 
करण्यात येणारे मासिक 
आल्याचा दिनांक | वेतन 
फौ श्री. रविंद्र विठ्ठल | तारतंत्री, गट- | ३०.०६.२०२७ | ३१.१२.२०१९ रू. ५१३४२/- 
काटवे क 
२ | at. हरिश्चंद्र लखमा | वरिष्ठ लिपिक, | ३१.०५.२०२३ | 39.92.2098 रू.६२४४४/- 
गुणाजी गट-क 
३ श्री. प्रेमनाथ | तारतंत्री, गट- | ३१.०५.२०२१ | ३१.१२.२०१९ रू.४५६३०/- 
हरिश्चंद्र अंबाजी क 
४ | at. कमलेश ना. | वरिष्ठ लिपिक, | ३०.११.२०२२ | 39.92.2098 रू.५९८६०/- 
निखारे गट-क 
4 श्री. हरिश्चंद्र दौळत कनिष्ठ लिपिक | ३०.०९.२०२५ | ३१.१२.२०१९ रू. ६१५६८/- 
बुरडे टंकलेखक, 
गट-क 
६ | at. सुंदर महादेव | कनिष्ठ लिपिक २८.०२.२०२८ | 39.92.2098 रू. ४३७२०/- 
होके टंकलेखक, गट- 
क 
७ । श्री. रमाकांत ता. | शिपाई, गट-ड | ३०.०६.२०२२ | 39.92.2098 रू.४६५८२/- 
पारधे 
८ | श्री. पांडुरंग गोविद | पंपपरिचर, गट- | ३१.०५.२०२८ | 39.92.2098 रू.४५१२२/- 
दोरकुळकर ड 
९ श्री. नाना देवराम | मजदूर, गट-ड | ३१.०१.२०२५ | 39.92.2098 रू.४०४५०/- 
सोनवणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


aR निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१ 
दि.२२ एप्रिल, २०२१ सोबतचे सहपत्र. 


प्रपत्र-ब 


मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या अंतर्गतच्या कर्मचा-यांनी अनुसूचित 
जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव यापूर्वी सेवा समाप्त करण्यात आल्याने निर्माण 
केलल्या अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ द्यावयाची पदे 


अ. कर्मचा-याचे | पदनाम व | सेवानिवत्तीचा | सेवा समाप्त | अधिसंख्य अधिसंख्य 
क्र. नाव गट दिनांक करण्यात पदावर सेवा वर्ग | पदावर 
आल्याचा करण्यात देण्यात येणारे 
दिनांक आल्याचा मासिक वेतन 
दिनांक 
|| श्री. अनुरेखक, | ३१.०१.२०२२ | ३१.०७.२०१७ | ३१.१२.२०१९ । रू.७५,५००/- 
प्रदिपसिंग । गट-क 
छ. चंदेल 
२ श्री. अजय | मजदूर, । ३०.०६.२०३७ | ०५.०१.२००७ | ०६.०२.२०२० | रू.३५,१५०/- 
राजेश्वर गट-ड 
नंदनवार 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


